पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा 
योजना आंबिया बहार सन २०२१-२२ साठी 
राज्य हिस्स्याची रू. १,२६,२३,७१९/- इतकी 
रक्‍कम विमा कंपनीस अदा करण्यासाठी 
वितरीत करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः फवियो-२०२२/प्र.क्र.9३/१०-अ, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: २९ मार्च, २०२४ 


वाचा - 
१. शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग क्र. फवियो-२०२१/प्र.क्र.८१/१०- अ, दि.१८ जून २०२१ 
२. शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग क्र. फवियो-२०२२/प्र.क्र.७३/१०- अ, दि.२८ मार्च २०२२ 
३. शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग क्र. फवियो-२०२२/प्र.क्र.9३/१०- अ, दि.१३ जून, २०२२ 
४. शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग क्र. फवियो-२०२२/प्र.क्र.9३/१०- अ, दि.८ सप्टेंबर, २०२२ 
५. शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग क्र. फवियो-२०२२/प्र.क्र.७३/१०- अ, दि.१३ मार्च २०२३ 
६. वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२३/प्र.क.४०/अर्थ-३, दि.१२/०४/२०२३ 
७. शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग क्र. फवियो-२०२२/प्र.क्र.9३/१०- अ, दि.०७ ऑगस्ट २०२३ 
Colt संचालक (वि.प्र, कृषि आयुक्तालय, पुणेपत्रजा.क्र.कृआ/मुसां./पुहआफपिवि 
यो/ अ . मा./२०२४/२६९८ , दि.२४.०१.२०२४ 


प्रस्तावना :- 

शेतकऱयांच्या फळ पिकांना हवामान wen पासुन विमा संरक्षण दिल्यास शेतकऱ्यांचे आर्थिक स्थैर्य 
आबाधीत राखण्याच्या दृष्टीने मदत व्हावी, त्यासाठी राज्यात प्राधान्याने पुर्नरचित हवामान आधरित फळपिक विमा 
योजना राबविण्यात येत आहे. विविध हवामान sears फळपिकाच्या उत्पादकतेवर विपरीत परीणाम होऊन 
मोठ्या प्रमाणावर उत्पादनामध्ये घट येते. पर्यायाने होतकऱ्यांना अपेक्षित उत्पादन न मिळाल्याने आर्थिक संकटाला 
तोंड द्यावे लागते. या सर्व बाबींचा विचार करुन शेतकऱ्यांना फळपिक नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी एक उपाय 
म्हणुन पुनर्रचित हवामान आधारीत फळपीक विमा योजना राज्यात सन २०२१-२२ , २०२२-२३ व २०२३-२४ या 
तीन वर्षामध्ये संत्रा, मोसंबी, काजू, डाळिंब, आंबा, केळी, द्राक्ष (अ व ब), प्रायोगिक तत्वावर स्ट्राबेरी व पपई (आंबिया 
बहार) या ९ फळपिकांसाठी ३० जिल्ह्यामध्ये महसूल मंडळ हा घटक धरुन एचडीएफसी एर्गो जनरल 
इन्शुरन्स.कं.लि., रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स.कं.लि. व भारतीय कृषि विमा कंपनी लि. या विमा कंपन्यांमार्फत 
संदर्भ क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये राबविण्यात येत आहे. 

पुनर्रचित हवामान आधारीत फळपीक विमा योजनेत आंबिया बहार सन २०२१-२२ साठी संदर्भ क्र. ८ 

अन्वये राज्य हिस्सा अनुदान वितरीत करण्याची मागणी सादर केली आहे. सबब, आंबिया बहार सन २०२१-२२ 
मध्ये राज्य हिस्साची रु. १,२६,२३,७१९/- इतका निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः फवियो-२०२२/प्र.क्र.७३/१०-अे, 


शासन निर्णय :- 

पुनर्रचित हवामान आधारीत फळपीक विमा योजना आंबिया बहार सन २०२१-२२ अंतर्गत संदर्भ 
क्रमांक ८ अन्वये केलेळी शिफारस विचारात घेता, राज्य हिस्सा विमा हप्ता अनुदानापोटी 
रु. १,२६,२३,७१९/- इतकी रक्‍कम योजनेच्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार विमा कंपन्यांना खालीलप्रमाणे अदा 
करण्यासाठी भारतीय कृषि विमा कंपनीस उपलब्ध करून देण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


पीएमएफबीवाय पोर्टल पीएमएफबीवाय |। विमा कंपनीच्या वितरीत 
व वरील दि. १६/०१/२०२४ । यापूर्वी वितरीत पोर्टलनुसार मागणी करण्यात 
a विमा कंपनीचे नाव | स्थित आकडेवारी नुसार | राज्य हिस्सा प्रलंबीत राज्य पत्रकानुसार येणारी राज्य 
; मंजुर राज्यहिस्सा रक्‍कम रू. हिस्सा अनुदान प्रलंबीत राज्य | हिस्सा रक्‍कम 
अनुदान रक्‍कम रु. रक्कम रु. हिस्सा अनुदान रू. 
रक्कम रु. 
| ae | २ ३ | BR 4 & | oo 
भारतीय कृषि विमा 
शि कंपनी १५८९,०३,५४,३६२ १५७,७७,२३०, ६४३ १,२६,२३,७१९ १,२६,२३,७१९ । १,२६,२३,७१९ 
एकुण १५८९,०३,५४,३६२ १५७,७७,३०, ६४३ १,२६,२३,७१९ १,२६,२३,७१९ | १,२६,२३,७१९ 


सदरची रक्‍कम आंबिया बहार हंगाम २०२१-२२ करीता वितरीत करण्यात येत असून त्याचा वापर इतर 
हंगामाकरीता अनुज्ञेय असणार नाही. 


2 प्रस्तुत बाबीवर होणारा खर्च खाळील लेखाशिर्षाखाळी सन 2023-28 करीता मंजूर केलेल्या 
अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून भागविण्यात यावा . 

मागणी क्र. डी -३ 

२४०१ - पीक संवर्धन 

११०, पीक विमा 


(००(०७) हवामान आधारित फळपीक विमा योजना राज्य हिस्सा 

(२४०१ ९४०२) ३३-अर्थसहाय्य 
३. प्रस्तुत प्रयोजनार्थ सहायक संचालक (ABT), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना आहरण 
व संवितरण अधिकारी तर आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून 
घोषित करण्यात येत आहे. 


8. सदर निधी पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजनेच्या मार्गदर्शक सुचना आणि शासनाने 
वेळोवेळी निर्गमित केलेले शासन निर्णय/परिपत्रक नुसार खर्च करण्यात यावा. 
प. प्रस्तुत शासन निर्णय नियोजन विभागाच्या अनौ. संदर्भ क्र.१९१/का.१४३१ दि.१४.०३.२०२४ व 


वित्त विभागाच्या अनौ. संदर्भ क्र.१३८/२०२४/व्यय-१ दि.२१/०३/२०२४ अन्वये प्राप्त झालेल्या मान्यतेनूसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी 2 


शासन निर्णय क्रमांकः फवियो-२०२२/प्र.क्र.9३/१०-अे, 


G. प्रस्तुत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०३२९१३०८१२६४०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


lly signed by SANTOSH BANSIRAO KARAD. 


igi 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=AGRICULTURE 
AND ADF DEPARTMENT, 


2.5.4.20=F98 1 d5a9fec2eSd5dc36f39695b5f0e4ff5b340cd5420df7cba 
28990d692636, 


BANSIRAO KARAD ० 
(संतोष कराड) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१. मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई - 32 

२. अपर मुख्य सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

३. आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

४. संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

५. मुख्य सांख्यिक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

६. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 

७. सहाय्यक संचालक (लेखा), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

९. महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२, (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर 

१०.वित्त विभाग (व्यय-१), मंत्रालय, मुंबई- ३२ 

११.सह सचिव (90-3), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहाय्यक 

१२.कक्ष अधिकारी (२- अ), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२ 

१३.विभागीय व्यवस्थापक, भारतीय कृषि विमा कंपनी, स्टॉक एक्सर्चेज टॉवर्स, २० वा मजला, 
दलाल स्ट्रीट,फोर्ट, मुंबई-४०० ०२३. 

१४.निवडनस्ती (कार्यासन 90-3) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


